भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ या वर्षासाठी बीड जिल्ह्यातील कामांना 
मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२२/प्र.क्र. ९९ /अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जून, २०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
तद्नंतर, शासन निर्णय, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये लोकप्रतिनिधी या संज्ञेमध्ये 
लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सर्व सदस्य व पदाधिकारी 
यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच, सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन 
त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत 
स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची 
स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. 
वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपड्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र या कामांचा Vardar शासन 
निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील 
कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२१-२२ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद केलेल्या कामांच्या अंदाजित रकमेस प्रशासकीय 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. ९९ /अजाक 


२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग. 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे आंक्षाह व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. 
संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. 
कार्यान्विन यंत्रणेने शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 


४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 


५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे करणे 
TR नसतील SAT कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा बदल 
करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 


६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीळच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतील अशा 
कामांना निधी वितरीत केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, २८ जुले, २०२१ व ०८ ऑक्टोबर, २०२१ यांमधील अटी/शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 


८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही. याबाबत संबंधीत जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 


९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२२-२३च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा: 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. ९९ /अजाक 


मागणी क्रमांक एन-२ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरक सामाजिक विकास योजना राबविणे 
(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 


२२२५ एफ ०८५ 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
उपरोक्त वाचा येथील दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१च्या शासननिर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे 
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच 
सहसचिव/उप सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०४१२४३४३२०२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 

2 RAV | N V | LAS DN: CN = PRAVIN VILAS SHISHUPAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE 


SHISHUPAL Ee" 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२. सर्व मा. संसद सदस्य आणि महाराष्ट्र विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. ९९ /अजाक 


११. जिल्हाधिकारी, बीड, 

१२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद, 

१३. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बीड, 

१४. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१५. मुख्य कार्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड, 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 

१८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


a जक [कित्ता 


ee बीड शहरातील वॉर्ड क्र.४ सामाजिक वस्तीमध्ये महामुने घर ते वसंत चांदणे यांच्या घरापर्यंत पोलसहित ही लाईट बसवणे. 


६___७>५०॥>१> > NDE ७७७२९७७७०५ ERIN Re PL Ge yg] ६७%] 
lad 19>> Dk) AB BIP [२७ 10910 0 23 pip PAPI ७1०19३) Be [Palle LD bilrcoin ian 
ld ॥9>> ०0 AK ९1९२९७७1७० ९ 3७४ ७३२५ ७४ [Palio wW bike] 9७) 7 

६? 


मंजूर निधी । वितरीत निधी २०% 


टे 
०2 
ठ 


यि 
of 
o|o 


3. 


0 वि ज्ञा oO 2 oO on व्वा व्या es 
Sbaololobo] ole, el eis] ol ols 
०2 ol ole 

Sto} 6] 6} S| 6] 8] S] BS] o] of 5] 6 


oe 
2 
ठ 


ऱ्ठ 2 

९2 ९2 

° ° 
5 ’ 


3 

Q 
2 2 ९2 2 ° ° ° ° ° ५ ९2 2 ९2 ° ° 
दन °° 0 0 fo} ९0 fo} ° 0 ० ° ° ९ ° ९ 


| ] 8४ 
lad 1०>%>४॥ (४४७ Aleks >%२९॥१९ ७ २०1६॥०॥७४॥७७॥ ७६ 91७४ ४७ | 


a 3? 7 orate 
ठी य TO Vhs 
| —___________eaangi ० 2 | ipl ०७ | 
nt NE b 


2 ९९ ISIS |)|९१ |? ९2 |? |०? ९१ ९?! ९ १ ।०?|९?।|०?|०|०|० ० ० ० ० !० ० |० | ००० 
> [५८ ८: (५८५८८८. ८ ८.८८ ८ ८ ८८ ०८ |९०७ ० ० [०|० ० ० ०७०० |०७०|०॥०|०॥० 
र [7 7 | [7 [27 | 7 || ४ [7 [7 7 7 2 717717) 5 | oo ead (१: (दुत ee त ० 
५ 
5 


%०८ ०७०९) | jak alae 


4 

भडखेल ता शिरूर येथे आंबेडकर नगर मध्ये विद्युतीकरण करणे 
बोरगाव चकला ता शिरूर येथे आण्णा भाउ साठे नगर मध्ये विद्युतीकरण करणे 4. 
कान्होबाचीवाडी ता षिरूर येथे आंबेडकर नगर मध्ये विद्युतीकरण करणे : 
म षु 


मातोरी ता शिरूर येथे आंबेडकर नगर मध्ये विद्युतीकरण करणे . 


(gad ८०७७६ ७४७ inal bh 20 PAR ple ७४१७ jah ७४॥७॥॥०॥ ७७ ७७ 


pee nope ७५ ७७12119851. ७ 809 
9 कय x 2 


(aad ००५७७७६ ७४५ १७७४९ ७४७७४1० ७५ ४७ 90 | 
pe mop hin ep ane ९७ ee ae Doings! ७७७५ 


° 
eleolotfoloflolololof{o]& 
SGI16/o1olofl[olo]}]ajfo]alo 
Zs» 


